जिल्हा रुग्णालय, पुणे या रुग्णालयाच्या 
आवारातील ४०० चौ.मी. जागा जिल्हा अपंग 
पुनर्वसन केंद्र, पुणे यांचेकरीता वापर 
करण्यास उपलब्ध करुन देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.०७/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २८ जानेवारी , २०२१ 


वाचा:- सहसंचालक, आरोगय सेवा,(राज्यस्तर) रुग्णालये मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष ३/ 
टे. ७/अपंग पुर्नवसन केंद्र पुणे जागा / नस्ती क्र.संकीर्ण.पुणे १६६/ जा.क्र. ५१६/२१, दिनांक १३ 
जानेवारी, २०२१ 


प्रस्तावना :- 
जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, पुणे हे बहुउद्देशीय केंद्र असून त्यांचेमार्फत जिल्ह्यात विविध 


शिबिरे आयोजित करुन दिव्यांगांना योजनांचा लाभ मिळवून देणे, दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्रासाठी 
सहकार्य, मोफत सल्ला व मार्गदर्शन, विविध शास्त्रक्रीया आणि थेरपीसाठी सहकार्य करणे, कृत्रिम 
अवयव व सहाय्यभूत साधनांची उपलब्धता करुन देणे, युडीआयडी मिळवून देणे, प्रतिबंध, हस्तक्षेप 
असे प्रकल्प राबविणे, जनजागृती करणे व उपचारांची सुविधा व संदर्भ सेवा पुरवणे अज्ञा रितीने 
जिल्ह्यातील दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणा-या योजनांसाठी नोडल संस्था म्हणून 
कार्यरत आहे. जिल्हा रुग्णालय, पुणे या रुग्णालयाच्या आवारातील जागा जिल्हा अपंग पुनर्वसन 
केंद्र, पुणे यांचेकरीता उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत 


पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.०७/आरोग्य ३अ 


शासन निर्णय :- 
जिल्हा रुग्णालय, पुणे या रुग्णालयाच्या आवारातील ४०० चौ.मी. जागा जिल्हा अपंग 


पुनर्वसन केंद्र, पुणे यांचेकरीता वापर करण्यास उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
२. सदर जागेमध्ये जिल्हा परिषद, पुणे यांचेकडून मंजूर झालेल्या निधीमधून जिल्हा अपंग 
पुनर्वसन केंद्राचे बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक२०२०१२१११२४८०३४८१७ असा आहे. 
हा sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by 
Sa njeev Sanjeev 


Ha rishcha nd | Harishchandra Dhuri 
र Date: 2021.01.28 
a Dhuri 14:48:09 +05'30' 


( सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, AERTS शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचाळक, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


vane 6 & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


